महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एएससी-१६२०/प्र.क्र.१०८/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १८ फेब्रुवारी, २०२१ 


संदर्भ - १) समक्रमांकाचे आदेश दिनांक १९ जानेवारी, २०२१. 
२) जलसंपदा विभागाचे पत्र क्र.पदोन्न-२०२०/प्र.क्र.५८५/आ(मंत्रालय), 
दि.२८ जानेवारी, २०२१. 


-_शासन आदेठा- 


मंत्रालयीन विभागातील गट-ड संवर्गामधील कर्मचाऱ्यांना सन २०२०-२०२१ च्या तदर्थ 
निवडसूचीतून लिपिक-टंकलेखक पदावर तदर्थ पदोन्नती संदर्भाधिन आदेशान्वये देण्यात आलेली आहे. 
सदर आदेशातील अ.क्र. २ वरील श्री. आ.ब.चव्हाण, जलसंपदा विभाग(प्रतिनियुक्‍तीने चोपदार पदावर 
कार्यरत सामान्य प्रशासन विभाग कार्यासन-२१ मंत्री आस्थापना) यांनी त्यांना देण्यात आलेली पदोन्नती 
नाकारलेली असल्याचे जलसंपदा विभागाने संदर्भाधिन क्रमांक २ वरील पत्रान्वये कळविले आहे. 
२.  श्री.आ.ब.चव्हाण यांनी त्यांना देण्यात आलेली पदोन्नती कायमस्वरुपी नाकारलेली असल्यामुळे 
सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का-१२, 
दिनांक १२-०९-२०१६ मधील क्रमांक २ अनुसार श्री.आ.ब.चव्हाण यांचा पुढील कोणत्याही 
निवडसूचीकरिता विचार करण्यात येणार नाही. श्री.आ.ब.चव्हाण यांचे नाव सन २०२०-२०२१ च्या तदर्थ 
निवडसूचीतून वगळण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर बसाई टवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०२१८१७२७२६३१०७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gajanan 
Bhimrao Gurav एप 
(71. fF. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/ जलसंपदा विभाग 
(संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
. सह सचिव / उप सचिव (आस्थापन), सामान्य प्रशासन विभाग/जलसंपदा विभाग 
३. संबंधित कर्मचारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ. 


